मला उडता 
का नाही येत ? 


रीटा 


मला उडता का नाही येत ? 

रीटा 


मराठी अनुवादः स्नेहल 


“ मी धावू शकते, ” मिन्नी म्हणाली. 


“ मी खूप उंच उड्या मारू शकते. " 


मी झोके घेऊ शकते . 


मी असं लटकू शकते . 


J 


पण कोणीतरी मला सांगा ना की , 
"मला उडता का येत नाही ? " 


मी झाडावर चढून 
आकाशाला हात लावू 
शकते . 


“हम्म! जरा बघू बरं... 
थोडं समजून घेऊ दे... 
हां , मला माहिती आहे, का ? 


हे जे काही तू पायात घातलं आहेस ना, बूट . 
ते बूट नाही उडू शकत. 


ते काढून टाक. 
ते काढून टाक. 
त्यानंतर अगदी वर 
उंच शेंड्यापर्यंत चढून जा . 


तुझ्या पायातल्या बुटांशिवाय, 
मला खात्री आहे तुला उडता येईल . 
अच्छा, टाटा ...! " 


Ch 


बिना बुटांची मिन्नी वर चढली . 
ती झाडाच्या शेंड्यापर्यंत पोहोचली . 


आणि ती म्हणाली, 
“ मी उडू शकते , 
मी उडू शकते, 
मी ........ ” 


ETSISSSSH .. 


मी नेहमी गात असते . 
मी हळूवार सूरात गाते . 
मी उंच सूरात गाते. 


“ ओह्ह! असं नाही! 
किती गडबड-गोंधळ . 
हे काही बरोबर नाही . 
सगळं चुकीचं आहे . 
पायांनी नाही उडता येत . 
गाण्यासोबत उडता येतं . 


परत वरती जा आणि गाणं म्हण . 
कारण गाण्यामुळेच तुला उडता येईल . 
अच्छा.. टाटा ! ” 


तर मिन्नी पुन्हा वरती गेली. 
आणि झाडाच्या उंच टोकावरून गाऊ 
लागली. 


“ मी उडू शकते, 
मी उडू शकते, 
मी उडू शकते , 


मी .......... 


धडाSSSSम.. 


“नाही . हे काही बरोबर नाही. 
तुला दिसत नाही का ? 
तुला समजत नाही का ? 
तुला उडायचं असेल तर , 
तुझ्या शरीरावर माझ्यासारखेच, 
लाल - काळे ठिपके हवेत . 


तुझ्यावर लाल ठिपके काढते. 
तुझ्यावर काळे ठिपके काढते . 
तुझ्या शेपटीवर , तुझ्या डोक्यावर, तुझ्या 
कानांवर, तुझ्या पाठीवर 


आता तुझ्यावर पण आहेत ठिपके . 
तू आकाशात तरंगत जाशील . 
घाबरायचं काहीच कारण नाही . 
कारण ठिपक्यांमुळे तू उडू लागशील . 
अच्छा, टाटा...! ” 


अशाप्रकारे लाल-काळे ठिपके 
घेऊन, 
मिन्नी शेंड्यापर्यंत चढली. 


आणि ती म्हणाली, 
“ मी उडू शकते , 
मी उडू शकते , 
मी .......... " 


ESTSSSSH .. 


“ ओह्ह, नाही , नाही ! 
नाही, नाही, नाही ! 
असं नाही उडता येणार . 
तुला पिसं असायला हवी. 
हां , उडण्यासाठी पिसंच हवी. 


मी तुझ्यावर गम लावते . 
तो गम सुकण्याआधी 
तू त्या पिसांमध्ये लोळ. 
मग तुला उडता येईल . 
अच्छा टाटा ...! " 


( w ඉලක 


GLUE 


मिन्नी त्या पिसांमध्ये भरपूर लोळली. 
मग ती झाडाच्या शेंड्यापर्यंत चढली . 


आणि ती म्हणाली, 
“ मी उडू शकते, 
मी उडू शकते , 
मी .......... " 


ETETSSSSH ...... 


“ पायांमुळे नाही. 
गाण्यामुळे नाही . 
पिसांमुळे तर नाहीच नाही . 
यातलं काहीच बरोबर नाही. 


आणि त्या काळ्या- लाल ठिपक्यांनी 
अगदीच नाही शक्य ! 
उडायचे असेल तर 
तुला हवेत पंख ! 


आपण तुझ्यासाठी पंख बनवूया. 
प्रयत्न एवढा करून बघूया . 


आणि तुझे जेव्हा पंख असतील, 
तू नक्कीच उडू लागशील. 
अच्छा टाटा ...! ” 


तिने स्वतःला लावले पंख 
आणि चढून गेली शेंड्यापर्यंत 


आणि ती म्हणाली, 
“ मी उडू शकते , 
मी उडू शकते, 


मी .......... 


ETETSSSSA ...... 


“याला काहीच अर्थनाही . 
हरले आता मी . 
मला नाही उडता येणार. 
मी फक्त झाडांवर चढणार . " 


“तुला येईल उडता. 
त्या झाडावर चढ 
पुन्हा एकदा... ” 


“ठीक आहे ”, मिन्नी म्हणाली. 
“ पण हा माझा अगदी शेवटचा प्रयत्न. ” 


आणि ती म्हणाली, 
“ मी उडू शकते, 
मी उडू शकते ...... 


मी... उडू ... शकते... ” 


" अच्छा,टा." 


“ अच्छा, टाटा ...! ” 


समाप्त 


के 


